पुणे महानगरपालिकेच्या उच्च क्षमता वाहतूक 
द्रुतमार्ग (High Capacity Mass Transit 
Route) प्रकल्पाबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पीएमसी-३०१९/प्र.क्र.८७/नवि-२२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०१९ 
संदर्भ : आयुक्‍त, पुणे महानगरपालिका यांचे पत्र क्रमांक १०१४७, दिनांक ०५.०२.२०१९ 
व SANTA क्रमांक मआ/७३०२, दिनांक २३.०८.२०१९. 
प्रस्तावना :- 


पुणे शहरातील वाहतूक सुलभतेसाठी,पुणे महानगरपालिकेने उच्च क्षमता वाहतूक द्रुतमार्गाच्या 
प्रकल्पाची (एच.सी.एम.टी.आर.-.0॥॥1-नावुा Capacity Mass Transit Route) आखणी केलेली 
असून सदर प्रकल्पास राज्य शासनाची मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


पुणे महानगरपालिकेने उच्च क्षमता वाहतूक द्रुतमार्गाच्या अत्यंत महत्वकांक्षी प्रकल्पाची आखणी 
केलेली असून पुणे महानगर पालिकेने सादर केलेल्या पुणे एचसीएमटीआर (High Capacity Mass 
Transit Route) या सुमारे ३५.९६ कि.मी. लांबीच्या व २४ मीटर रुंदी च्या मार्गिकेच्या प्रस्तावास 
प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकास पुणे महानगरपालिकेची विहित पद्धतीने मान्यता घेण्याच्या अटीवर शासनाची 
तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या संपूर्ण निधीची उभारणी पुणे महानगरपालिकेमार्फत करण्यात यावी 
व सदर प्रकल्पासाठी बाह्यसहाय्य कर्ज सहाय्य घेण्याची आवश्‍यकता असल्यास त्याकरिता राज्य 
शासनाकडून हमी दिली जाणार नाही. 

०३. सदर प्रकल्पासाठी पुणे महानगर पालिकेने मार्गिकेवरील जंक्छान, बीआरटी स्टेशन्स इ. ठिकाणी 
जाहिरातीचे हक्क व जागेचा व्यावसायिक वापर, मार्गिकेचा वापर करणाऱ्यांकडून टोल आकारणे, 
रॅम्मखालील उपलब्ध जागेमध्ये पुनर्वसन / व्यावसायिकरण करणे, अँमिनिटी स्पेसचे विकसन व 
AMES, संपूर्ण मार्गिकेवर दोन्ही बाजूस ५०० मीटर अंतरापर्यंत टीओडी झोन विकसित करणे, 
भूसंपादनासाठी अर्थसहाय्य उपलब्धतेच्या अनुषंगाने रिझर्व्ह क्रेडीट बॉन्डचा नवीन पर्याय खुला करणे, 
तसेच गरज पडल्यास राज्य/केंद्र शासन स्तरावर अर्थसहाय्यासाठी प्रस्ताव सादर करणे, अज्ञा विविध 
स्रोताद्वारे निधी उभारण्यास राज्यशासनावर कोणातेही आर्थिक दायित्व येणार नाही, या अटीच्या अधीन 
सदर तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएमसी-३०१९/प्र.क्र.८७/नवि-२२ 


०४. 


०५. 


सदर प्रकल्पाचे राज्यशासनावर कोणतेही आर्थिक दायित्व येणार नाही या अटीच्या अधीनतेने 
सदर प्रकल्पास महत्वपूर्ण पायाभूत प्रकल्प म्हणून राज्य शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर प्रकल्प सुरु करण्यापूर्वी जमिनीची उपलब्धता व इतर येणाऱ्या तांत्रिक व प्रशासकीय 
अडचणींचे निराकरण करण्याची दक्षता घेणे पुणे महानगरपालिकेवर बंधनकारक राहील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०१९०९१९२२४५०९४४२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत - 


Digitally signed by Pandurang Jotiba Jadhav 
N: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


D 
Pp a Nn d U fa Nn g ou=Urban Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=300d785e1 2fdc1 9db0612f1 ffdf83e 


Jotiba Jadhav ५५५५६७५०००, 
(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, नगर विकास विभाग 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 

मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 


. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 


आयुक्त, पुणे महानगरपालिका, पुणे. 


. जिल्हाधिकारी, पुणे. 
. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, पुणे 
. निवडनस्ती, (नवि-२२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


